उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर 
मंडळाच्या अधिपत्याखालील yo खाटांच्या ६ 
उपजिल्हा रुग्णालयातील (कोल्हापूर, सांगली, 
रत्नागिरी व सिंधुदूर्गौ २४ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.८७/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ११ एप्रिळ, २०१९. 
वाचा 
9) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.११४/आरोग्य-४, 
दि.३०.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ 
कोल्हापूरमंडळ, कोल्हापूर/अपदेमुदतवाढ/सन१९-२०/५३४१-४२/१९, दि.३.०४.२०१९ 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील ५० खाटांच्या ६ 
उपजिल्हा रुग्णालयातील (कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग २४ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ 
येथील दि.३०.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
२. IRA निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील 
५० खाटांच्या ६ उपजिल्हा रुग्णालयातील (कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदूर्गौ यासोबत जोडलेल्या प्रपत्र 
अ” मध्ये नमूद केलेल्या २४ अस्थाई पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्‍त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.८७/आरोग्य-४ 


सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०९) महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कुटीर 
रुग्णालयाचे जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (२२१० ४६२४)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ अन्वये 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१७३४२८३६१७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c947 
03436c07cda664672d20607766dc59d345b 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V eC 9fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

6३, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.04.11 13:33:15 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रा.आ.केंद्र (जि.प.स्तर), मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
७. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी/सांगली 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी/सांगली 
qo. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी/सांगली 
११. वित्त विभाग ( व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३ / अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र a” 


तात्पुरत्या जागा प्रथमतः ज्या } पदांची संख्या.| वेतन श्रेणी. ज्या शासन निर्णयान्वये | ज्या तारखेपासून लेखाशिर्ष पदे पुढे चालू 
शासन निर्णयान्वये निर्माण पद शेवटी पुढे चालू पद पुढे चालू ठेवण्याच्या 
झाल्या तो शासन निर्णय क्र. व ठेवण्यात आले आहे तो | ठेवावयाचे आहे आवश्यकतेचे 
दिनांक. शा नि क्र. व दिनांक. तो दिनांक. स्पष्टीकरणे. 


अधिपरिचारीका वर्ग- आ 

sous र सा.आ.वि.शा.नि. Ce त 
शा.नि.क़ृ.जाबॅक ओषध निर्माता वर्ग- क्रमांक अपदे- दि सार्वजनिक आरोग्य aay आरोग्य सुविधा 
२००३/सीआर-३/ २०१८/प्र.क्र.११५/आरो | ०१/०३/२०१९ते | AT (2१)-(०९) महाराष्ट्र आरोरय Sat ,विकास पुरविण्याकरिता सदर 


प्रकल्पांअंतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 
हि तहा | यदे पुढे चालू ठेवणे 


जाबॅक/आरोग्य-४ रुग्णालयामध्ये Teast बाह्य अर्थसहाय्य प्रकल्प हावा आहे 
दि. ७ जुलै २००४ (२१०४६२४) | 


झाल्या तो शासन निर्णय क्र. व ठेवावयाचे आहे आवश्यकतेचे 


तो दिनांक. स्पष्टीकरण. 


कृ. व दिनांक. 


तात्पुरत्या जागा प्रथमत: ज्या पदांची संख्या वेतन श्रेणी ज्या शासन निर्णयान्वये पद | ज्या तारखेपासून लेखाशिर्ष पदे पुढे चालू 
शासन निर्णयान्वये निर्माण शेवटी पुढे चालू ठेवण्यात । पद पुढे चालू ठेवण्याच्या 
आले आहे तो शासन निर्णय 


% 4 
शा.नि.क्र.जाविप्र अधिपरिचारीका वर्ग- 2 ९३००-३४८०० 
२००३/सीआर ३/जाबॅ/आ-४,दि सा. आ.वि. शा. नि ग्रामीण भागामध्ये 


, EN Te मागणी कृ.आर-१ २२९१० वैद्यकिय सेवा व 
22/4/2008 कक्षसेवक (वर्ग- SCS ०-७डरड० क्रमांक अपदे- दि. सार्वजनिक आरोग्य ००९- संचालक व | आरोग्य सुविधा 
ते | प्रशासन (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास पुरविण्याकरिता 


०१८/प्र.क्र.११५/आरो | ०१/०३/२०१ 
arte ones ‘/ ३/२०१९ प्रकल्पांअंतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा सदर पदे पुढे 
नि. ग्य-४ दि.३० , | दि. २९/०२/२०२०| रुग्णालयामध्ये श्रेणीवध्न बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प चाल ठेवणे 
आरलीच औषध निर्माता वर्ग-३ ५२००-२०२०९ Jen cet A 
/२०९३/२१८३/प्र.कर. २०१८ (३२५९००६२३४) आवश्यक आहे. 
२८ १/आ-४, दि. २५/८/९५ 


50 Bed6SDH24post conti-19-20 


” ” 
प्रपत्र » अ 
कोल्हापूर मंडळातील उपजिल्हा रुंग्णालय,_कवठेमहांकाळ, जि. सांगली येथील अस्थाई पदे सन२०१९-२०२० या वर्षाकरीता पुढे चालू ठेवण्याबाबतचे सहपत्र. 


अ.क. | तात्पुरत्या जागा प्रथमतः ज्या पदनाम. पदांची संख्या . वेतन श्रेणी . ज्या शासन निर्णयान्वये | ज्या तारखेपासून लेखाशिर्ष पदे पुढे चालू 
शासन निर्णयान्वये निर्माण पद शेवटी पुढे चालू पद पुढे चालू ठेवण्याच्या 
झाल्या तो शासन निर्णय क्र. व ठेवण्यात आले आहे तो | ठेवावयाचे आहे आवश्यकतेचे 
दिनांक. शासन निर्णय क्र. व तो दिनांक. स्पष्टीकरण. 
दिनांक. 


सा. आ.वि. शा. नि. ग्रामीण भागामध्ये 


सार्व.आ.वि.शा.नि.क़र. क्रमांक अपदे- दि मागणी PAL? २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सुविधा 
; आरोग्य oot संचालक व प्रशासन (०१) (०९) 


महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांअंतर्गत 
ग्रामीण/कुटीर रुंग्णालयांचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 


जाबॅक्२००३ / सीआर-३ पुरविण्या करिता 
/जाबॅक/आ-४, सदर पदे पुढे 


दि ७/७/२००४ श्रेणीवध्न बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प (२२१०४६२४) चालू ठेवणे 
आवश्यक आहे. 


au A “wo 
“७ 


अ.क. | तात्पुरत्या जागा प्रथमतः ज्या पदांची संख्या . वेतन श्रेणी . ज्या शासन निर्णयान्वये | ज्या तारखेपासून लेखाशिर्ष पदे पुढे चालू 
शासन निर्णयान्वये निर्माण पद शेवटी पुढे चालू पद पुढे चालू ठेवण्याच्या 
झाल्या तो शासन निर्णय क्र. व ठेवण्यात आले आहे तो | ठेवावयाचे आहे आवश्यकतेचे 
दिनांक. शासन निर्णय क्र. व तो दिनांक. स्पष्टीकरण. 
दिनांक. 


सा. आ.वि. शा. नि. oe ग्रामीण भागामध्ये 

ada fms. क्रमांक अपदे- 2 मागणी क्ृ.आर-१ २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक | आरोग्य सुविधा 

जाबॅक २००३ / सीआर-३ आरोग्य cof संचालक व प्रशासन (०१) (०९) पुरविण्या करिता 
/जाबॅक/आ-४, सदर पदे पुढे 


महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांअंतर्गत 
ग्रामीण/कुटीर रुंग्णालयांचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 
दि ६/११/२००४ श्रेणीवध्न बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प (२२१०४६२४) चालू ठेवणे 
२०१८ आवश्यक आहे. 


50 Bed6SDH24post conti-19-20 


Norn 
प्रपत्र अ 


कोल्हापूर मंडळातील उपजिल्हा रुग्णालय दापोली_जि.रत्नागिरी येथील अस्थाई पदे सन२०१९-२०२० या वर्षाकरीता पुढे चालू ठेवण्याबाबतचे सहपत्र. 


अ.क. | तात्पुरत्या जागा प्रथमतः ज्या पदांची संख्या . वेतन श्रेणी . ज्या शासन निर्णयान्वये | ज्या तारखेपासून लेखाशिर्ष पदे पुढे चालू 
शासन निर्णयान्वये निर्माण पद शेवटी पुढे चालू पद पुढे चालू ठेवण्याच्या 
झाल्या तो शासन निर्णय क्र. व ठेवण्यात आले आहे तो | ठेवावयाचे आहे आवश्यकतेचे 
दिनांक. शासन निर्णय क्र. व तो दिनांक. स्पष्टीकरण. 
दिनांक. 


अधिपरिचारीका वर्ग- 3 ९३००-३४८०० सा. आ.वि. शा. नि. oe wetted ग्रामीण भागामध्ये 
ara ot fa an Fe. औषध [क अपदे मागणी कृ.आर-१ २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक | आरोग्य सविधा 
य नय वरी औषध निर्माता वर्ग-३ 2 ५२००-२०२०० क्रमांक अपदे- ee eT a OE अ त सु 


पुरविण्या करिता 


/जाबॅक/आ-४ महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांअंतर्गत पये पठे 
80४४; ग्रामीण/कुटीर रुंग्णालयांचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आह ..वत चु 
दि ६/११/२००४ श्रेणीवध्न बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प (२२१०४६२४) चालू ठेवणे 
आवश्यक आहे A 
एकण :- हे 


a 


अ.क. | तात्पुरत्या जागा प्रथमतः ज्या पदांची संख्या . वेतन श्रेणी . ज्या शासन निर्णयान्वये | ज्या तारखेपासून लेखाशिर्ष पदे पुढे चालू 
शासन निर्णयान्वये निर्माण पद शेवटी पुढे चालू पद पुढे चालू ठेवण्याच्या 
झाल्या तो शासन निर्णय क्र. व ठेवण्यात आले आहे तो | ठेवावयाचे आहे आवश्यकतेचे 
दिनांक. शासन निर्णय क्र. व तो दिनांक. स्पष्टीकरण. 
दिनांक. 


ard an fa fe. औषध 2 : मागणी #.are-2 २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक | ग्रामीण भागाम 
जावक ०० see औषध निर्माता वर्ग-३ 8 न ४९५०3९० ००७ क्रमांक अपदे आरोग्य coe संचालक व प्रशासन (०१) (०९) आरोग्य सुविधा 


/जाबॅक महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांअंतर्गत पुरविण्या करिता 
आ-४ esate 
le कक्षसेवक वर्ग-४ 2 CEC GEE 0 ग्रामीण/कुटीर रु उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये | सदर पदे पुढे चालू 


दि ६/११/२००४ श्रेणीवध्न बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प (२२१०४६२४) | ठेवणे आवश्यक आहे. 


उपजिल्हा रुग्णालय इस्लामपूर,जि.सांगली 
उपजिल्हा रुग्णालय कवठेमहांकाळ,जि .सांगली 
उपजिल्हा रुग्णालय कामथे चिपळूण,जि.रत्नागिरी 
उपजिल्हा रुग्णालय दापोली,जि.रत्नागिरी 
उपजिल्हा रुग्णालय शिरोडा ,जि..सिंधुदुर्ग १ 
Bed6SDH?24post conti-19-20 
५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालये एकूण पदे र्ड 


